अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांच्या 
अधिपत्याखालील लघू पाटबंधारे विभाग, वर्धा व त्या अंतर्गत 
उपविभागातील नियत अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ पासुन 
पुढे दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा- २०२४/(१२१/२०२४)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :१८.०३.२०२४ 


पहावे :- १) शासन निर्णय क्रमांक:- मुवाढ-२०२३/(५१८/२०२३)/लपा, दिनांक: ०९.११.२०२३. 
२) अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र.४३१/नापामं 
आ-३/मुदतवाढ/२०२४, दि. ०८.०२.२०२४. 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांच्या 
अधिपत्याखालील लघू पाटबंधारे विभाग, वर्धा व त्या अंतर्गत उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१०६ पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ चे वित्त 
विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकिय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- 
आता संदर्भ क्र. २ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 


अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील लघू पाटबंधारे विभाग, वर्धा व त्या 
अंतर्गत उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०६ पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ 
पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा धिक कालावधीसाठी रिक्‍्त/व्यपगत झालेली नसतील. 

३) अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम/अचूक 
आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

४) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 


अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील लघू पाटबंधारे विभाग, 
वर्धा व त्या अंतर्गत उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील खर्च हा “मागणी क्र. आय-५, ४७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च,१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूक 
(०४(अनिवार्यो-वेतनावरील खर्चासाठी भागभांडवली अंशदान,(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भागभांडवली अंशदान (४७०१ आय १७१ विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
संगणक सांकेतांक ४७०१ एच (८९९)(ब) अनिवार्य ir या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा” 

हा निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक:-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. २१.०२.२०२४ 
अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३१८१२४९३८१७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VARSHA SANDEEP 222i, msn 


5.4.20=b200b2df2a6c4331b4a626db8cf6d32f7b30a2c55 14afe21882df51ab 
8००१2, postalCode=400032, st=M 


BHAGAT So RIAA MCAT 
(वर्षा भगत) 
सहपत्र :- परिशिष्ट अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग, वर्धा. 
कक्ष अधिकारी , आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कोषागार अधिकारी, जिल्हा नागपूर. 
निवडनस्ती/मुदतवाढ, लपा संग्रहार्थ. 


परिशिष्ट -अ 


शासन निर्णय क्र.:- मुदवा-२०२४/(१२१/२०२४)/लपा, दिनांक:-१८/०३/२०२४ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 
मुदतवाढीचा कालावधी दि. ०१/०३/२०२४ ते दि. ३१/०८/२०२४. 


अ.क्र 


विभाग / उपविभागाचे नांव 


पदनाम 


कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग, वर्धा 


कार्यकारी अभियंता 

उप कार्यकारी अभियंता 
कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
विभागीय लेखापाल 

प्रथम लिपिक 

वरिष्ठ लिपिक 
भांडारपाल 

सहायक भांडरपाल 
आरेखक, श्रेणी-१ 
सहायक आरेखक,श्रेणी-२ 
कनिष्ठ लिपिक 
टंकलेखक 

संगणक 


ay टंकलेखक/निम्नश्रेणी लघु लेखक 
वाहन चालक 

नाईक 

शिपाई 

चौकीदार 


एकूण 


३४ पदे 


| 1 


उपविभागीय अभियंता, 
लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्रमांक १, वर्धा 


उप कार्यकारी अभियंता 

कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
स्थापत्य अभि.सहायक 

वरिष्ठ लिपिक 

अनुरेखक 

कनिष्ठ लिपिक 

टंकलेखक 

वाहन चालक 

शिपाई 

चौकीदार 


एकूण 


१८ पदे 


१.२ 


उपविभागीय अभियंता, 
धाम वितरिका उपविभाग 
क्र.२,कोरा (मु.वर्धा) 


कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
स्थापत्य अभि.सहायक 
वरिष्ठ लिपिक 


उप अभियंता/उप कार्यकारी अभियंता/स.अ.श्रे.१ 


आरेखक श्रेणी-३ १ 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक १ 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 
चौकीदार १ 

एकूण | १८ पदे 
१.३ उपविभागीय अभियंता, उप विभागीय अधि./अभियंता १ 
धाम प्रकल्प उपविभाग, कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
पिंपरी, वर्धा स्थापत्य अभि.सहायक ४ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
आरेखक श्रेणी-३ १ 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक १ 
वाहन चाळक १ 
शिपाई २ 
चौकीदार १ 

एकूण | १८ पदे 
१.४ | उपविभागीय अभियंता, १. उप विभागीय अधि./अभियंता १ 
अजनररा प्रकल्प, २. कनिष्ठ अभियंता/झशा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
उपविभाग क्र.१, ३.स्थापत्य अभि.सहायक ४ 
हिंगणघाट ४.वरिष्ठ लिपिक १ 
५.आरेखक श्रेणी-३ १ 
६.कनिष्ठ लिपिक २ 
७.टंकलेखक १ 
८.वाहन चालक १ 
९.शिपाई २ 
१०.चौकीदार १ 

एकूण | १८ पदे 

विभाग व उपविभाग मिळून एकूण १०६ 

पदे 
VARSHA SANDEEP —— ” 
BHAGAT प 000 दाल 
(वर्षा भगत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


